हातभट्टी दारु विरोधात पोलीस 
विभागाच्या सहकार्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन परिपत्रक क्र. सीआरएम ०८०५/२८४ /पोल-११, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक : २३ऑगस्ट,२००५ 


बाचा :-(१) शासन परिपत्रक क्र. सीआरएम २००४/६०८/पोल-१९ 
दिनांक ५ जुलै, २००४ 
(२) शासन परिपत्रक क्र. सीआरएम २००४/६०८/पोल-११, 
दिनांक २३ फेब्रुवारी, २००५ 


परिपत्रक 


वर उल्लेखित शासन परिपत्रक दिनांक ५ जुलै,२००४ अन्वये, सर्व पोलीस आयुक्‍त 
ब जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यक्षेत्रातील पोलीस अधिका-यांना 
अवैध दारु विक्रीबाबत महिलांची तक्रार प्राप्त झाल्यास, विशेष wait धाड 
टाकण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत, तसेच, शासन परिपत्रक दिनांक २३ फेब्रुवारी, 
२००५ अन्वये, तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून सदर 
समितीत ५० % सदस्य हया महिला असाव्यात ब सदर समितीने हातभट्टी दारुबंदीच्या 
निर्णयांचे पालन होत आहे अथवा कसे, याबाबत आढावा घेऊन हातभट्टोच्या दारुस पायबंद 
घालण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात असे आदेश देण्यात आले आहेत. 
२. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य यांनी हातभट्टी दारु विरोधात राज्य 
उत्पादन शुल्क ब पोलीस विभागाने संयृक्‍्तरित्या मोहीम राबवून परिणामकारकपणे 


कार्यवाही करावी अशा सूचना दिनांक ५ जानेबारी, २००५ रोजी दिल्या आहेत. तर्थाप 


AADARUBANDI 


शासनाकडे प्राप्त तक्रारींचे अबलोकन केले असता असे दिसते की, सदर आदेशांचे 
काटेकोरपणे पालन होत नाही. | 

३. हातभट्टी दारु निर्मिती ब विक्री विरोधात उत्पादन शुल्क तसेच पोलीस विभागाने 
युध्द पुकारायचे असून शासन समाजाभिमुख आहे याची प्रचिती सामान्य जनानां करुन 
द्यावयाची आहे. त्यामुळे याबाबत योग्य ती थडक कार्यवाही संयुक्तरित्या व प्रभावशाली 
स्वरुपात राबवावी. सर्व पोलीस आयुक्‍त व जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी त्यांच्या अधिनस्त 
कार्यक्षेत्रातील प्रभारी पोलीस स्टेशन अधिका-यांना याबाबत सूचना देऊन नेहमीच्या 
कामकाजा व्यतिरिक्त हातभट्टी दारु विरोधात संयुक्‍त मोहीम राबवून या अनिष्ट प्रवृत्तीचा 
चोख बंदोबस्त करावा ब याबाबत कुचराई करणा-या पोलीस आंधका-यांविरुध्द शिस्तभंगाची 
कार्यवाही करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


\ 


— 
( ना.रा.शेरे) 
उपसचिव,महाराष्ट्र शासन 


पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,मुंबई 

बिशेष पोलीस महानिरीक्षक ( सर्व परिक्षेत्र) 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, सोलापूर, 
नाशिक, अमरावती, नागपूर 

जिल्हाधिकारी (सर्व) 

जिल्हा पोलीस अधीक्षक (सर्व) 

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (सर्व) 

निवड नस्ती, कार्यासन पोल-११ 


AADARUBANDI 


